re 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
मुख्य इमारत, कक्ष क्रमांक २०४, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
ई-मेल :- prabhakar.sankhe @nic.in 
क्र-सानु.अनु/प्र.क्र.१५३/संदिमो/२१/व्यशि.४ दिनांक: ०२.०३.२०२२ 


वाचा :- १. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, आदेश क्र. सानु.अनु./ 
प्र.क्र.१५३/ संदिमो/२१/व्यशि.४, दि.२२.१२.२०२१ 
२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांचे पत्र क्र.१५/)७२७/२०२१/८१, 
दि.१६.०२.२०२२ 
३. श्रीम. रेणुका संजय मोडकवार यांचे दि. ११.०२.२०२२ चे पत्र. 


दिवंगत श्री. संजय दिनकर मोडकवार, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, चंद्रपूर 
(मु) जि. चंद्रपूर यांना वरील संदर्भाधिन आदेझान्वये सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्या 
आदेशामधील परिच्छेद १मध्ये त्यांच्या मृत्युचा दि. २४.०८.२०१६ नमूद करण्यात आळेला आहे. याऐवजी 
मृत्युचा दि. १२.०८.२०२० असा वाचावा. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०३०२१७२८४६३५०३ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


३. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRABHAKAR A 
SANKHE = 
(प्रभाकर संखे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: संचालनालयामार्फत 

१. संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर 

३. जिल्हा कोषागार कार्यालय,चंद्रपूर 

४. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 

५. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, चंद्रपूर (मु) जि. चंद्रपूर 

६. दिवंगत संजय दिनकर मोडकवार, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
चंद्रपूर (मु) जि. चंद्रपूर यांचे नामनिर्देशित (पत्नी) श्रीम. रेणुका संजय मोडकवार यांना 
माहितीस्तव. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, चंद्रपूर (मु) जि. चंद्रपूर यांच्या मार्फत 

७. निवड नस्ती (ABT -४). 


